RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - २६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २७ ते जुलै ३, २०१ ९ / आषाढ ६ - १२, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, 

पदोन्नती इत्यादी 


सदस्य - सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 


नगर विकास विभाग 


सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 


सूचना 


क्रमांक नावि / प्र.छा.स./ प्रा.यो. जळगाव - भुसावळ / कलम २० ( ३)/मौजे सावखेडा , ता . जळगाव/ गट नंबर १९ ७/२/८२२ /२०१९.- ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) मधील तरतुदींनुसार जळगाव 
जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधिले आहे ) शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर १ ९९ १ रोजी मंजूर 
केली असून ती दिनांक १ फेब्रुवारी १९९ २ पासून अमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे सावखेडा , तालुका 
व जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर १९ ७/ २ मधील एकूण १.४८ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त जमीन ” असे संबोधिले आहे ) “ शेती 
विभागात ” समाविष्ट आहे ; 


६ 


आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/ प्र. क्र . 
४९/ १५/ नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय " 
असे संबोधिले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट- कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमीन “ ना- विकास विभागातून ” वगळून , खालील 
अटींच्या अधीन राहून, “रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक 
आहे (यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधिले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “ प्रस्ताव छाननी समिती ” चे मत झाले आहे. 


( १) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील. 
( २) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक 

राहील . 


वि ( एच) ११४ 


(१ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २७ ते जुलै ३, २०१९ / आषाढ ६ - १२, शके १९ ४१ 


( ३) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र “ सार्वजनिक सुविधांसाठी ” प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे . 
( ४) विषयाधीन जमिनीचेविकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 
( ५) Rainwater Harvesting, Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनीचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात . 
( ६ ) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 
पडताळणी करण्यात यावी . 


( ७) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी 

अर्जदार यांची जबाबदारी राहील . 


( ८) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसंज्ञेमध्ये येत नाही, याबाबत वन विभागाकडून “ ना - हरकत दाखला ” 

घेणे आवश्यक राहील . 


(९ ) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


तक्ता 


इ 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( १० ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय 

भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही ; 
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट -कलम ( १) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र. क्र . ४९ / १५ / 
नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० ( ४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान 
केलेले आहेत 

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम ( ३) अन्वये सहसंचालक , 
नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता 
उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत . 

हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगररचना, जळगाव शाखा, जुने बी . जे. मार्केट , डी हॉल, जळगाव यांच्या कार्यालयाकडे 
पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. 
फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , 
नगररचना , जळगाव शाखा, जळगाव यांना “ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. “ अधिकारी ” यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून 
त्यांचा अहवाल सदस्य - सचिव यांचेकडे सादर करावा. 
प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 

प्रतिभा भदाणे, 

सदस्य - सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 

सहसंचालक , नगररचना , 
२ ९ २०१ ९ . 

नाशिक विभाग , नाशिक . 


प्रस्तुत 


नाशिक , 


मे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २७ ते जुलै ३, २०१९ / आषाढ ६ - १२ , शके १९ ४१ 


3 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Notice 


No. NKDN /P.S.C./R.P . Jalgaon - Bhusawal/Section 20 ( 3 )/Mouje Savkheda, taluka and district Jalgaon / 
Gat No. 197 /2 /822 /2019.- Whereas, the Governmenthas sanctioned the Regional Plan for Jalgaon district 
on dated 12th November 1991 (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan ” ) under the provisions 
ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act " ) and has 
came into force with effect from 1st February 1992 and whereas , in the said Regional Plan , the land 
admeasuring about 1.48 hectares bearing Gat Nos . 197/2 Mouje Savkheda , taluka and district Jalgaon 
(hereinafter referred to as “ the said land " ) is included in “ Agriculture Zone " ; 


and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR -49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and 4th January 2016 (hereinafter referred to as “ the said Government Resolution " ) has issued the 
directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act, formaking changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans , and for that 
purpose constituted “ Proposal Scrutiny Committee" ; 

and whereas , the “ Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , 
is of the opinion that the said land shall be deleted from “ No Development Zone " and proposed to be 
included in " Residential Zone” , and accordingly, it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter 
referred to as “ the said modification ” ) in accordance with the provisions of sub -section (2 ) of Section 20 
of the said Act, subject to the following conditions . 


( 1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in GovernmentResolution , 

dated 4th January 2016 . 


( 2 ) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it . 


( 3 ) While developing the said land it shall be binding to provide 10 per cent Amenity Space . 


( 4 ) Applicant / Developer shall make necessary self -contained arrangements to provide Water 

Supply , Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the 
said land and after development of the said land at his own cost. 


( 5 ) 


It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting ,Water Recycling and 
Solar Energy while developing the said land. 


(6 ) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the 

land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the 
time of final sanction to development. 


(7 ) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely 

responsible regarding any issue about ownership of the said land . 
(8 ) It shall be binding to get “ No Objection Certificate " from the Forest Department prior to 

development of the said land . 


( 9 ) 


It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २७ ते जुलै ३, २०१९ / आषाढ ६ - १२ , शके १९ ४१ 


Table 


Corelation of layout Plots / Flats with development ofbasic infrastructure 


( a ) After sanction final layout 


Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


( b ) After approximate 40 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


( c ) After approximate 60 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


( d ) After approximate 80 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


( e ) After approximate 100 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


( 10 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be 

issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land ; 


and whereas, as per the provision of sub - section ( 1) of Section 151 of the said Act, Government vide 
Notification No. TPS - 1815 /CR - 49 / 15 /UD - 13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under 
Sections 20 (2 ) , 20 ( 3 ) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning. 


Now , therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 
20 ( 3 ) of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik by this Notice declares 
intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification 
invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this 
Notice in the Maharashtra Government Gazette . 


The Suggestions / Objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Jalgaon 
Branch , Old B. J. Market, D Hall , Jalgaon . The plan showing the proposed said modification is kept open 
for inspection to the public during office hours in their office. Regarding the proposed said modification , 
Assistant Director of Town Planning , Jalgaon Branch , Jalgaon is appointed as the " Officer” to hear the 
Suggestions / Objections received within the stipulated period and after following legal procedure , the 
“ Officer” shall submit the report thereon to the Member - Secretary. 


This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 


PRATIBHA BHADANE , 

Member - Secretary, 
Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning, 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 29th May 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २७ ते जुलै ३, २०१९ / आषाढ ६ - १२ , शके १ ९ ४१ 


५ 


जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 


प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही ; 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 
कलम ११ अन्वये. 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


जिल्हा जळगाव 


येईल ; 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे जळगाव खु., खिर्डी, आसोदा, नशिराबाद / 
एसआर-१८७/ २०१६. - ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण -११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव 
भाग, जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


१ 


, 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
“ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे 
विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे 
असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


सदर भूसंपादन प्रस्ताव मा . जिल्हाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 
साशा/ भूसंपा/ जळ/ कावि -१८७/ २०१७, दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये 
थेट खरेदी पद्धतीने भूसंपादन करण्याकामी प्राधिकृत केले होते . तथापि , 
भूसंपादन संस्थेच्या ( मध्य रेल्वे, भुसावळ ) यांच्या विनंतीनुसार व 
मा . जिल्हाधिकारी यांचेकडील आदेशानुसार सदर प्रस्ताव भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या प्रचलित कायद्यातील 
तरतुदींनुसार संपादित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. 


अनुसूची - एक 


जमिनींचे वर्णन 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबतच्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . 


जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 


१ 


२ 


हे . 


आर 


गाव जळगाव खुर्द 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबतच्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. 


३५५ पै. 


० १६ 


.. 


३५४ पै . 


.. 


० १४ 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 


३५१ पै. 


० १४ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २७ ते जुलै ३, २०१९ / आषाढ ६ - १२ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - एक 


चालू 


जमिनींचे वर्णन 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव 


जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


१ 


१ 


२ 


२ 
हे . आर 


हे . आर 


गाव जळगाव खुर्द - चालू 


गाव आसोदा 


चालू 


३५०/ १ - ब पै . 


० ०३ 


१६१० पै. 


० ०२ 


३५०/२ पै. 


० १० 


१६११ पै. 


. 


०७ 


.. 


३४५ पै. 


० ०३ 


१६१५ पै. 


.. 


० ०१ 


३४६ पै. 


० १२ 


१६१४ पै. 


० ०१ 


.. 


३३३/१ पै . 


० १४ 


१६१३ पै . 


० ०१ 


३३३/२ पै . 


० १० 


१६१२ पै. 


० ०३ 


.. 


गाव खिर्डी 


१० ९ ० पै. 


० ००५ 


४५ पै . 


० ११ 


१० ९ १ पै. 


० ०१ 


४६ पै . 


० ०८ 


१० ९ २ पै. 


.. 


० ०१ 


४७ पै . 


० ०५ 


१११० पै. 


० ००५ 


गाव आसोदा 


१११७ पै . 


० ०६ 


१४८७ पै . 


० ०२ 


गाव नशिराबाद 


१४८६ पै. 


० ०२ 


२३५/३ पै. 


० १६ 


१४८२ पै . 


O 


०७ 


२३४ पै . 


० ०६ 


१४८१ पै . 


० ०५ 


२२६ 


पै . 


० ०३ 


१४८० पै . 


० ०५ 


२२५ पै. 


० ०२ 


१४७ ९ पै. 


० ०५ 


२२४ पै . 


० १० 


१४७८ पै . 


० ०१ 


७७ ९ पै. 


० ० ९ 


१४७७ पै. 


० ०१ 


७७६ पै. 


० ११ 


१५१५ पै . 


० ०१ 


७७० पै . 


० ०६ 


१५ ९ ८ पै. 


० 


०४ 


.. 


७६ ९ पै . 


० १४ 


१६०० पै. 


.. 


० 


०१ 


७६८/१ पै . 


० ० ९ 


१६०५ पै. 


० ०१ 


७६८/२ पै . 


० ०६ 


१६०६ पै. 


० ०१ 


० ०४ 


.. 


१६०७ पै. 


७८३ पै. 


० ०३ 


१६०८ पै. 


० ०५ 


७८४ पै. 


० ०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २७ ते जुलै ३, २०१९ / आषाढ ६ - १२, शके १९ ४१ 


७ 


अनुसूची - एक - चालू 


टीप.- 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव 


प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
उपमुख्य अभियंता ( बांधकाम), मध्य रेल्वे, भुसावळ विभाग व 
उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव यांचे कार्यालयांमध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 


१ 


२ 
हे . आर 


गाव नशिराबाद - चालू 


जिल्हाधिकारी , जळगाव 
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव . 


. 


७८५ पै . 


जळगाव , ११ जून २०१ ९ . 


० ०३ 


७८२ पै. 


० ० ९ 


७७५ पै. 


० ० ९ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


७७१ पै . 


० ०६ 


जिल्हा जळगाव 


७४६ पै . 


० ०६ 


७४४ पै . 


० ०८ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : जळगाव ते भुसावळ ४ थी रेल्वे लाईन 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव ते भुसावळ ४ थी रेल्वे लाईन 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर -२७८ / २०१८.- ज्याअर्थी, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम 
३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/ प्र . क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 

५०० 

हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


समाजाला मिळणारे लाभ : दळणवळण. 


अनुसूची - तीन 


विस्थापन नाही . 


अनुसूची - चार 
जळगाव ते भुसावळ ४ थी रेल्वे लाईन , साखळी क्रमांक ४१९.९९ 
ते ४४४.४५ कि . मी . चा भूसंपादन प्रस्ताव. 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
“ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे 
विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे 
असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी , जळगाव 
भाग , जळगाव , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , आकाशवाणीजवळ , 
जळगाव, तालुका-जिल्हा जळगाव. 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : क्रमांक ई- टपाल / मुख्य / भूअ / एसआर / 
१८७ / २०१७, दिनांक १ जून २०१९ . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबतच्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे; 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २७ ते जुलै ३, २०१९ / आषाढ ६ - १२ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक 


चालू 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबतच्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही ; 


१ 


२ 


हे . आर 


४७९ पै. 


० २० 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


पो . ख . 


० ० ९ 


४८० पै . 


० ४१ 


येईल ; 


पो . ख . 


० १६ 


४८१ पै . 


० ३५ 


पो . ख . 


० ३ ९ 


४८३ पै. 


० १२ 


५ ९ ८ पै. 


० ०५ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) नुसार , 
जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , 

२०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


५ ९९ पै. 


० २० 


पो . 


ख . 


० 


०८ 


६०३ पै. 


० ०१ 


६०४ पै. 


० 


८६ 


पो . ख . .. 


० ५० 


६०५ पै . 


० २७ 


- 


पो . ख . 


० १२ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर 
भाग , फैजपूर यांस आदेश क्रमांक मुख्यभूअ / एसआर / २७८ / २०१८ , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ अन्वये पदनिर्देशित करीत आहे. 


६०६ पै. 


० १६ 


पो . ख . 


० ०१ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


अनुसूची - एक 
जमिनींचे वर्णन 


प्रकल्पाचे नाव : शेळगाव बॅरेज. 


जिल्हा जळगाव , तालुका यावल , मौजे अंजाळे 


: 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाचे बुडीत 
क्षेत्रातील अंजाळे गावाजवळ मोर नदीवरील पूल व पर्यायी रस्त्यासाठी. 

समाजाला मिळणारे लाभ : नदीवरील पूल व पर्यायी रस्ता. 


१ 


२ 


हे . आर 


अनुसूची - तीन 


विस्थापन नाही. 


२४ पै . 


० ०६ 


२५ पै . 


अनुसूची - चार 


० ०६ 


पो . ख . 


० ०३ 


२६ 


० ०१ 


पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक एसईएसी 
२०१० / सीआर -३८२/ टीसी-२, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० अन्वये 
पर्यावरण प्रभाव निर्धारणास मान्यता दिली असल्याने कलम ६ ( २) चे 
परंतुकान्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही . 


४७८ पै. 


० ० ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २७ ते जुलै ३, २०१९ / आषाढ ६ - १२ , शके १ ९ ४१ 


९ 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : 
निरंक , आवश्यकता नाही. 


हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) चे प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणेबाबत अपर पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / प्रतिबंधात्मक आदेश / ५१०२ / २०१९ , 
दिनांक ७ जून २०१९ चे पत्रान्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री 
झालेवरून मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर, मला 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत 
व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे. 


. 


, 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : 


टीप .- 


( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले , सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही 


उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, जळगाव 
मध्यम प्रकल्प विभाग क्रमांक २ , जळगाव व उपविभागीय 
अधिकारी, फैजपूर भाग, फैजपूर यांचे कार्यालयांमध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


वस्तू बरोबर नेणे 


( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे 
किंवा जमा करणे 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 


जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


( क ) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 


जळगाव , १४ जून २०१ ९ . 


करणे ; 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे 


3 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये 


, 


आदेश 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे , ध्वनिवर्धक 
किंवा ध्वनिक्षेपक यासारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा किंवा तो 
जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणे किंवा वाजवणे ; 


( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


- 


क्रमांक डीसी / कार्या / ९ - ब-१ / १४४३ / २०१ ९ . - ज्याअर्थी, दिनांक 
१४ जून २०१९ रोजी छत्रपती संभाजीमहाराज जयंती उत्सव अहमदनगर 
शहरात व जिल्ह्यात मोठ्या उत्साहाने साजरा होणार आहे . तसेच ऊर्ध्व 
प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे-२ कालवा), अकोले , जिल्हा अहमदनगर या 
कालव्याचे काम दिनांक १० जून २०१९ पूर्वी सुरू करण्याचे शासनाचे 
नियोजन असल्याने सदरचे कालव्यास निळवंडे प्रकल्पग्रस्त व कालवेग्रस्त 
व लाभधारक शेतकरी कृती समिती, अकोले तालुका यांचा विरोध असून 
सदरचे बहुतेक शेतकरी आदिवासी आहेत , तर सदरचा कालवा लवकरात 
लवकर पूर्ण व्हावा , याकरिता निळवंडे कृती समिती यांचेकडून वेगवेगळ्या 
प्रकारची आंदोलने होत आहेत, याबाबत अपर पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / प्रतिबंधात्मक आदेश / ५१०२ / 
२०१ ९ , दिनांक ७ जून २०१९ चे पत्रान्वये कळविले आहे. 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस , पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . 


. 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 


( अ ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे. 


वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये , यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल 

स्थळसीमेच्या 


( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २७ ते जुलै ३, २०१९ / आषाढ ६ - १२, शके १९ ४१ 


( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी 
घेतली आहे , अशा व्यक्ती. 


अनोळखी भाडेकरू अथवा कामगार अगर नागरिक ज्या ठिकाणी 
रहिवासास / कामास आहेत , त्या घरमालकाने , उद्योजकाने अशा 
व्यक्तींची माहिती ते राहत असलेल्या परिसरातील संबंधित पोलीस 
स्टेशनला लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक करणे अनिवार्य आहे, 
जेणेकरून संबंधितांवर लक्ष ठेवणे सोपे होऊन जिल्ह्यांत संभाव्य धोके 
टाळता येऊन शांतता राखण्यास सुकर होईल. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक १२ जून २०१९ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक २५ जून 
२०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक ११ जून २०१ ९ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशीदिला असे . 


राहुल द्विवेदी , 


जिल्हादंडाधिकारी , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , ११ जून २०१९ . 


तसेच जळगाव जिल्ह्यात यापूर्वी जातीय दंगली घडलेल्या असून 
दहशतवादी त्याचा फायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
जळगाव जिल्हा हा मध्यप्रदेश राज्याच्या सीमेला लागून असल्याने 
जळगाव जिल्ह्याचे परिसरात दहशतवादी संघटनेचे कार्यकर्ते आश्रयास 
येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दहशतवादी वास्तव्याकरिता 
काही अलिप्त रहिवासी भागात वास्तव्य करून जळगाव जिल्ह्यांतर्गत 
पोलीस ठाणे हद्दीत सार्वजनिक शांतता भंग करून जनसामान्य 
लोकांच्या जीवितास धोका होईल , खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 
नुकसान होईल असे दहशतवादी / समाजविघातक कृत्ये करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 


वाचले.- १. पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचे पत्र क्रमांक १ ९ ७८ / 

जिविशा/ अधिसूचना/सीआरपीसी/ १४४ ( १ ) ( २) व ( ३) 

२०१८ , दिनांक १४ मे २०१ ९. 
२. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ (१), 
( २ ) व ( ३ ) . 


- 


आदेश 


. 


याकरिता येणाऱ्या आगामी निवडणुका तसेच सण - उत्सव लक्षात 
घेता प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे आवश्यक असल्याने जळगाव 
जिल्ह्यांतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीतील जमिनीचे मालक , भाडेकरू अशा 
कोणत्याही घराचा / मालमत्तेचा वहिवाटदार , खाजगी आणि सार्वजनिक 
मालमत्तांचे संरक्षण , मंदिर , गुरुद्वारा, चर्च, मस्जीद , धर्मशाळा, 
हॉटेल , लॉजेस इत्यादींचेविश्वस्त / संचालक मंडळ / चालक-मालक , 
जमिनी / घर खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिक , जुने व नवीन 
चारचाकी , दुचाकी वाहने खरेदी -विक्री करणारे व्यावसायिक , फेरीवाले , 
सिम कॉर्ड विक्रेते, सायबर कॅफे , भंगार खरेदी -विक्री करणारे 
व्यावसायिक , औद्योगिक वसाहतींना मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या एजन्सी, 
ज्वलनशील, ज्वालाग्रही पदार्थांचे साठेधारक , शस्त्र व दारूगोळा 


परवानाधारक इत्यादी जळगाव जिल्हा पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात येणारे 


क्रमांक दंडप्र -०१/ कावि -५ ९६/ २०१९.- ज्याअर्थी, माझे असे निदर्शनास 
आणून देण्यात आले आहे की , दहशतवाद विरोधी पथक तसेच 
गुप्तचर यंत्रणेद्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार , दहशतवादी संघटना 
भारतातील तसेच महाराष्ट्रातील गर्दीची ठिकाणे, धार्मिक स्थळे, 
महत्त्वाच्या संस्था अशा ठिकाणी राष्ट्रविघातक , समाजविघातक कृत्य 
करण्याची शक्यता असून या अगोदर महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे या 
ठिकाणी दहशतवादी हल्ले / बॉम्बस्फोट झालेले आहेत . सध्या अतिशय 
जहाल अशी इसिस (ISIS) ही दहशतवादी संघटना जगात मोठ्या 
प्रमाणात घातपात करून तरुण वर्गाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा 
प्रयत्न करीत असून त्याकडे मोठ्या प्रमाणावर तरुण वर्ग आकर्षित 
होत आहे. तसेच जळगाव जिल्ह्यात बंदी घातलेल्या संघटनेतील सिमी 
कार्यकर्ते वास्तव्यास आहेत, सदर संघटनेचे कार्यकर्ते इतर असामाजिक 
संघटनांच्या माध्यमातून त्यांचेशी हातमिळवणी करून लहान -मोठ्या 
उद्योगात त्यांचे हस्तक कामगार म्हणून सामील करणे , 
ठिकाणी रहिवास करतात त्या ठिकाणी आपली ओळख लपविणे असे 
प्रकार करून भविष्यात अप्रिय घटना घडवून आणण्याची दाट शक्यता 
नाकारता येत नाही. आगामी काळात निवडणुका तसेच वेगवेगळे सण 
उत्सव साजरे होणार असून सदर काळात बाहेर राज्यातील तसेच 
जिल्ह्यांतील गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक कामधंद्याच्या निमित्ताने जळगाव 
जिल्ह्यांत येऊन राहण्याची शक्यता असून सदर काळात ते अशांतता 
निर्माण करण्याची व छुप्या कारवाया करून जिल्ह्यांत कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


ते ज्या 


, 


पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी यांना अशा मालमत्तांबाबतचे व्यवहार / 
विवरणाची माहिती लेखी स्वरूपात देणेबाबत बंधनकारक करणे 
गरजेचे आहे. तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल तसेच 
सण- उत्सव, पाणीटंचाई व दुष्काळग्रस्त स्थिती या अनुषंगाने सर्व 
संबंधितांना नोटिस देऊन त्यांचे म्हणणे एकूण घेणे सद्य:स्थितीत शक्य 
नसल्यामुळे एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री 
झाली आहे ; 

त्याअर्थी, मी , डॉ . अविनाश ढाकणे, जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १), ( २) व ( ३ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून संपूर्ण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २७ ते जुलै ३, २०१९ / आषाढ ६ - १२ , शके १ ९ ४१ 


११ 


जळगाव जिल्ह्यांत सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित राखणेकामी प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीसाठी फौजदारी प्रक्रिया 


मे 


संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१), ( २) व ( ३) लागू करीत आहे . 
सदरचा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 

१५ २०१९ पासून पुढील ६० 
दिवसापोवेतो संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यात अंमलात राहील. 

सदरचा आदेश हा दिनांक १४ मे २०१९ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे. 


- 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 
जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव . 


मालमत्तेचे नुकसान होईल असे दहशतवादी समाजविघातक कृत्ये 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याकरिता येणारे सण- उत्सव 
लक्षात घेता प्रतिबंधक कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याने धुळे 
जिल्ह्यांतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीतील जमिनीचे मालक , भाडेकरू 
अशा कोणत्याही घराचा / मालमत्तेचा वहिवाटदार , खाजगी आणि 
सार्वजनिक मालमत्तांचे संरक्षक , मंदिर , गुरुद्वारा , चर्च, मस्जीद, 
धर्मशाळा , हॉटेल , लॉजेस इत्यादींचे विश्वस्त / संचालक मंडळ, चालक 
मालक , जमिनी / घर खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिक , जुने व 
नवीन चारचाकी, दुचाकी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिक , 
फेरीवाले , सिमकार्ड विक्रेते, सायबर कॅफे , भंगार खरेदी-विक्री 
करणारे व्यवसायी , औद्योगिक वसाहतींना मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या एजन्सी , 
ज्वालाशील , ज्वालाग्रही पदार्थांचे साठेधारक, शस्त्र व दारूगोळा 
परवानाधारक इत्यादी धुळे जिल्हा पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात येणारे 
पोलीस ठाणेचे प्रभारी अधिकारी यांना अशा मालमत्तांबाबतची व्यवहार / 
विवरणाची माहिती लेखी स्वरूपात देणेबाबत बंधनकारक करणे 


जळगाव , १४ 


मे 


२०१९ . 


, 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले.- १. अपर पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

दहशतवाद विरोधी कक्ष/ १६१/ २०१ ९, दिनांक ०७ मे 


गरजेचे आहे ; 


२०१ ९ . 


२. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ ( १) 


व ( ३) . 


ज्याअर्थी, सर्व संबंधितांना नोटिस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे 
सद्य :स्थितीत शक्य नसल्यामुळे एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक 
असल्याची माझी खात्री झाली आहे ; 


आदेश 


क्रमांक ड / कक्ष-३ / एमएजी -२/ कावि-४२७/ २०१९.- ज्याअर्थी, 
माझे असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , दहशतवाद 
विरोधी पथक तसेच गुप्तचर यंत्रणेद्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार , 
दहशतवादी संघटना भारतातील तसेच महाराष्ट्रातील गर्दीची ठिकाणे , 
धार्मिक स्थळे, महत्त्वाच्या संस्था अशा ठिकाणी राष्ट्रविघातक , समाज 
विघातक कृत्ये करण्याची शक्यता असून या अगोदर महाराष्ट्रात 
मुंबई , पुणे या ठिकाणी दहशतवादी हल्ले / बॉम्बस्फोट झालेले आहेत. 
सध्या अतिशय जहाल अशी इसिस (ISIS ) ही दहशतवादी संघटना 
जगात मोठ्या प्रमाणात घातपात करून तरुण वर्गाला आपल्याकडे 
आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत असून त्याकडे मोठ्या प्रमाणावर 
तरुण वर्ग आकर्षित होत आहे. धुळे जिल्ह्यात यापूर्वी जातीय दंगली 
घडलेल्या असून दहशतवादी त्याचा फायदा घेण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . धुळे जिल्हा हा मध्यप्रदेश, गुजरात राज्यांच्या सीमेला 
लागून असल्याने धुळे जिल्ह्याचे परिसरात दहशतवादी संघटनेचे 
कार्यकर्ते आश्रयास येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दहशतवादी 
वास्तव्याकरिता काही अलिप्त रहिवासी भागात वास्तव्य करून धुळे 
जिल्ह्यांतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीत सार्वजनिक शांतता भंग करून 
जनसामान्य लोकांच्या जीवितास धोका होईल . खाजगी व सार्वजनिक 


त्याअर्थी, मी , राहुल रेखावार , जिल्हादंडाधिकारी, धुळे फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१) व (३) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यांत सर्व 
पोलीस स्टेशन हद्दीत उक्त वरील परिच्छेदात नमूद व्यवहार अथवा 
कोणत्याही व्यक्तीच्या / संस्थेच्या कब्जातील किंवा व्यवस्थापनाखालील 
मालमत्तांचे / व्यवहारांचे / वस्तूंची माहिती संबंधित व्यक्ती / संस्था यांनी 
त्या त्या पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांना तातडीने देण्याचे 
आदेशित करीत आहे. सदरचा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक १ जून 
२०१९ ते दिनांक ३० जून २०१९ रोजीपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात 
अंमलात राहील . सदर आदेशाची प्रसिद्धी पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी 
करावी. 


सदरचा आदेश हा दिनांक ३ जून २०१९ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे. 


. 


राहुल रेखावार , 


जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


धुळे, ३ जून २०१९ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २७ ते जुलै ३, २०१९ / आषाढ ६ - १२, शके १९ ४१ 


-- 


वाचले : (१ ) मा . पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

प्रतिबंधक आदेश /१६७१/ २०१९, दिनांक ६ जून २०१९. 
( २) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) 


( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 

पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे 


( क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, साधने 

इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे 


आदेश 


( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 


मे 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे 


( ग) सभा घेण्यास, मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


. 


( ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या 

परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 


३ 


क्रमांक ड/ कक्ष -३ / एमएजी -२/ कावि -४३० / २०१९.- ज्याअर्थी, 
उपोद्घातात नमूद अ . क्र . (१ ) अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी 
कळविले आहे की , मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील आदेश 
क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१९ / प्र . क्र . ५/ का -८ , दिनांक २० 

२०१ ९ 
च्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार धुळे तालुक्यातील ग्रामपंचायत लोणखेडी, 
लोहगड , कावठी, नेर, बांबुर्ले प्र. नेर , दोंदवाड , रामी, बेहेड व रावेर 
या ग्रामपंचायतींच्या पोट-निवडणुकीचा कार्यक्रम लावणेत आलेला आहे. 
सदर निवडणूक कार्यक्रमासाठी दिनांक ७ जून २०१९ रोजी नामनिर्देशन 
पत्रांची छाननी प्रक्रिया होणार आहे. तसेच मुस्लीम बांधवांचा रमजान 
महिना दिनांक ५ जून २०१ ९ रोजी संपलेनंतर सतत ३ दिवस बाशी 
ईदनिमित्त मुस्लीम बांधव सिनेमागृह , पर्यटनस्थळे व इतर ठिकाणी 
मोठ्या जनसमुदायाने एकत्रितरित्या भेटी देत असतात . सदर निवडणूक 
कार्यक्रम व बाशी ईदनिमित्त कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच जिल्ह्याची जातीय पार्श्वभूमी पाहता 
हिंदू / मुस्लिम व अनुसूचित जाती / सवर्ण या समाजांमध्ये किरकोळ 
कारणांवरून वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याअनुषंगाने 
जिल्ह्यातील पार्श्वभूमी लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
ठेवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून दिनांक ७ जून २०१९ चे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक २१ जून २०१९ चे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( १), ( ३) चे प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी विनंती 
केलेली आहे . 


. 


वरील कलम ३७ (१) , ( ३ ) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम 
वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. 
तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार 
नाहीत . 


तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (३) नुसार 
संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय 
पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) 
किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका , 
मोर्चे, आंदोलने, उपोषणे इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या 
अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी 
यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी 
द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक 
मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबंध 


लागू नाहीत. 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, राहुल रेखावार , 
जिल्हादंडाधिकारी , धुळे , मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . ( २) अन्वये 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे. 


सदरचा आदेश हा दिनांक ७ जून २०१९ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून 
ते दिनांक २१ जून २०१९ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे 
जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश हा दिनांक १० जून २०१९ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे. 


राहुल रेखावार , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


( अ) सोटे , तलवारी, बंदुका, भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे 


धुळे, १० जून २०१९ . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २७ ते जुलै ३, २०१९ / आषाढ ६ - १२ , शके १ ९ ४१ 


१३ 


नगराध्यक्षा, नगरपंचायत यांजकडून 

कर्जत नगरपंचायत, कर्जत 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 


कर्जत नगरपंचायत शहराची विकास योजना तयार करण्याचा 


इरादा 


A copy of plan showing the area for which the 
Development Plan is to be prepared is kept open 
for inspection by the public on all working days 
during office hours in the office of Karjat 
Nagarpanchayat, district Ahmednagar as required 
under Section 23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 . 

Suggestions or objections , if any, should be 
communicated in writing within 60 days from the 
date of publication of the Nagarpanchayat intention 
in the Maharashtra Government Gazette which 
shall be considered by the Nagarpanchayat, as 
required by Section 23 (1 ) of the Act. 


२०१६ अन्वये 


क्रमांक डीपी/ कर्जत न. पं ./ १७६२/ २०१९.-- कर्जत नगरपंचायत 
सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक २ , दिनांक 

१३ 

जानेवारी 
कर्जत नगरपंचायतीच्या हद्दीच्या अधिकार क्षेत्रासाठी विकास योजना 
तयार करण्याचा इरादा तसेच ठराव क्रमांक ३८५, दिनांक १ ९ जून 
२०१९ नुसार पुन : ईरादा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम २३ ( १) प्रमाणे जाहीर केला आहे . नगरपंचायतीच्या 
अधिकार कक्षेतील क्षेत्र दर्शविणारा नकाशा कर्जत नगरपंचायतीच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत ( सार्वजनिक सुट्ट्या वगळून ) महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ च्या कलम २३ ( २) अन्वये 
जनतेस पाहणेसाठी खुला ठेवलेला आहे. 


Sau . PRATIBHA NANDKISHOR BHAILUME, 

President , 
Karjat Nagarpanchayat, Karjat, 

district Ahmednagar. 


Karjat , 20th June 2019. 


ज्या कोणा व्यक्तींना या संबंधी काही सूचना अथवा हरकती पाठवावयाच्या 
असतील त्या त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात द्याव्यात 
म्हणजे त्यांचा उक्त अधिनियमाच्या कलम २३ ( १) अन्वये विचार करण्यात 
येईल . 


, 


, 


सौ . प्रतिभा नंदकिशोर भैलुमे , 

नगराध्यक्षा, 
कर्जत नगरपंचायत , कर्जत 

जिल्हा अहमदनगर . 


प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) तथा सहनिबंधक, 

सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचले.- या कार्यालयाकडील आदेश , जा . क्रमांक प्राससं /प्रशा-१ / 

नाशिक ससाका/ क . १०२/ अंतिम आदेश/ सन २०१७/८६० , 

दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७. 
क्रमांक प्राससं/ प्रशा-१ / नाशिक ससाका/ क . १०२/ अवसायक बदल 
आदेश/ सन २०१९/ ५२६.- ज्याअर्थी, नाशिक सहकारी साखर कारखाना 
लिमिटेड, पळसे, तालुका-जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकार 
संस्था अधिनियम , १९ ६० अन्वये नोंदणीकृत असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक एनएसके /पीआरजी/ ए-४ ( एस), दिनांक 

१५ ऑक्टोबर १९ ७० 


कर्जत , २० जून २०१९ . 


KARJAT NAGARPANCHAYAT KARJAT 


असा आहे . 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Developmant Plan of Karjat 
No. D. P. /Karjat N. P./1762/2019.-The Karjat 
Nagarpanchayat, district Ahmednagar by its 
Resolution No. 2 , dated 13th January 2016 and 
Resolution No. 385 , dated 19th June 2019 has 
declared its intention to prepare Development Plan 
of Karjat Nagarpanchayat, district Ahmednagar as 
per provision of Section 23 ( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 for the area 
within its Jurisdiction . 


ज्याअर्थी, वाचले अन्वये नाशिक सहकारी साखर कारखाना 
लिमिटेड , पळसे , तालुका -जिल्हा नाशिक हा कारखाना महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये अंतिम 
अवसायनात घेण्यात येऊन कलम १०३ अन्वये अवसायक म्हणून 
श्री . डी . एस . हौसारे , विभागीय उपनिबंधक , सहकारी संस्था अधीन 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , नाशिक व 
श्री . एच . आर . गोसावी, व्यवस्थापक ( बिगरशेती कर्ज विभाग ), 
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड , नाशिक यांची 


नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २७ ते जुलै ३, २०१९ / आषाढ ६ - १२, शके १९ ४१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


, 


ज्याअर्थी, नाशिक सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , पळसे, 
तालुका-जिल्हा नाशिक या कारखान्यावर अवसायक म्हणून नियुक्त 
केलेल्या श्री . डी . एस . हौसारे, विभागीय उपनिबंधक , सहकारी संस्था 
अधीन विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक विभाग , 
नाशिक यांची बदली झालेली आहे . तसेच श्री . एच. आर. गोसावी, 
व्यवस्थापक ( बिगरशेती कर्ज विभाग ), नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँक लिमिटेड , नाशिक यांचेऐवजी अन्य बँकेचे अधिकारी 
नियुक्त करणेबाबत बँकेने विनंती केलेली आहे . 


, 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार/ ३८८ / सन २०१९ . - मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे 
असे अधिसूचित करतो की , कुलस्वामिनी पेडकाईमाता महिला दूध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , दस्केबर्डी, तालुका चाळीसगाव, 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१० ( १) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य 
कृषी संस्था असे आहे . 


ज्याअर्थी, नाशिक सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , पळसे, 


तालुका-जिल्हा नाशिक या कारखान्यावर अवसायक म्हणून नियुक्त 
केलेल्या श्री . डी . एस . हौसारे व श्री . एच. आर . गोसावी यांची 
कारखान्याचे अवसायक म्हणून केलेल्या नियुक्तीत अंशत: बदल करणे 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ)/( डी )/ 
९९ ७/ २०१९, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ असा आहे. 


आवश्यक आहे. 


जळगाव , २८ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश 


त्याअर्थी, उपरोक्त बाबींचे अवलोकन करता, नाशिक सहकारी 
साखर कारखाना लिमिटेड, पळसे , तालुका-जिल्हा नाशिक या साखर 
कारखान्याच्या अवसायक नियुक्तीबाबत खालीलप्रमाणे आदेश पारित 
करीत आहे. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार/ ३ ९ ६/ सन २०१ ९.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , संतकृपा दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , वाणेगाव , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी 
झाल्याचे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० ( १) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०३ ( ४) 
अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार मी , राजकुमार व्ही . पाटील , 
प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) तथा सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अहमदनगर या आदेशान्वये नाशिक सहकारी साखर कारखाना 
लिमिटेड , पळसे, तालुका-जिल्हा नाशिक या कारखान्यावर अवसायक 
म्हणून श्री . डी . एस . हौसारे व श्री . एच. आर . गोसावी यांचे ऐवजी 
श्री. हिरामण सिताराम खुर्दळ, विभागीय अधिकारी, इगतपुरी विभाग , 
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड , नाशिक यांची नियुक्ती 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ पीसीआर/ एजीआर/( ओ)/( डी) / 
२०२/ २०१९ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१ ९ असा आहे. 


जळगाव , २८ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश 


करीत आहे. 


हा आदेश आज दिनांक १७ जून २०१९ रोजी माझ्या सहीने व या 
कार्यालयाच्या मुद्रेसह पारित केला असे. 


राजकुमार व्ही . पाटील, 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव/ सहकार / ३०८/ सन २०१९.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे 
असे अधिसूचित करतो की , जय सद्गुरु महिला दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , मेहुणबारे , तालुका चाळीसगाव, जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे 
कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१० ( १) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य 
कृषी संस्था असे आहे . 


प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) 


तथा सहनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर. 


अहमदनगर , १७ जून २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २७ ते जुलै ३, २०१९ / आषाढ ६ - १२ , शके १ ९ ४१ 


१५ 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/( ओ)/( डी )/ 
२०१/ २०१९, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ असा आहे. 
जळगाव , २८ फेब्रुवारी २०१ ९. 


जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१० ( १ ) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य 
कृषी संस्था असे आहे . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / पीसीआर/ एजीआर/ ( ओ)/( डी)/ 
९९ २/ २०१९, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ असा आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ३०८ / सन २०१९.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे 
असे अधिसूचित करतो की , श्री समर्थ दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित, गोंदेगाव , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी 
झाल्याचे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम १२ (१) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १० (१ ) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


रविंद्र पाटील , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध), 

नाशिक. 


, 


जळगाव, १८ फेब्रुवारी २०१९. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / एएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी)/ ९९ ०/ २०१ ९ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१ ९ असा आहे. 


जळगाव , १४ फेब्रुवारी २०१ ९. 


- 


आदेश 


क्रमांक प्रशासन-१/ श्रीसाई प्रतिष्ठाण/ स्वयंरोजगार /शिर्डी/ ४७/ सन 
२०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , राहाता , जिल्हा अहमदनगर 
हे जाहीर करीत आहेत की , श्री साई प्रतिष्ठाण स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित , शिर्डी, तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / आरएचटी/ 
जीएनएल/ ( ओ) / ५११८/ २०१८-२०१९/ सन २०१९ , दिनांक १० जानेवारी 
२०१९ असा आहे . 


, 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ३२० / सन २०१९.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे 
असे अधिसूचित करतो की , मरिआई महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , चिलगाव, तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) 
अन्वये नोंदणी झाल्याचे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम 
१२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० ( १) नुसार संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चा कलम १२ (१) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था 
असे करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात येत आहे . 


राहाता, १० जानेवारी २०१९. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ) / 
( डी )/ ९९ १/ २०१९ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ असा आहे. 


आदेश 


जळगाव , १८ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक प्रशासन-१/प्लॅटीनम पी -२ आणि पी -३/ गृहनिर्माण/ १९ ४/ सन 
२०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, राहाता, जिल्हा अहमदनगर 
हे जाहीर करीत आहेत की , प्लॅटीनम पी -२ आणि पी -३ बिडींग 
सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , शिर्डी, तालुका राहाता , जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ 
आरएचटी/ एचएसजी/(टीसी)/ ५११९ / २०१८-२०१९ / सन २०१९ , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ असा आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ ३२२/ सन २०१९.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव याद्वारे 
असे अधिसूचित करतो की , जय जगदंबा महिला दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , तारखेडा खुर्द, तालुका पाचोरा , जिल्हा 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २७ ते जुलै ३, २०१९ / आषाढ ६ - १२, शके १९ ४१ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चा कलम १२ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
करण्यात येत आहे. 


अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ 
आरएचटी/एचएसजी/( टीसी)/ ५१२१ / २०१८-२०१९ / सन २०१ ९, दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१९ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चा कलम १२ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
करण्यात येत आहे. 
राहाता, १५ फेब्रुवारी २०१९. 


राहाता, १५ फेब्रुवारी २०१९. 


आदेश 


-१ 


आदेश 


क्रमांक प्रशासन -१ / ग्रीन व्ह्यु ई -१ आणि ई -२ / गृहनिर्माण/ १९६/ सन 
२०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, राहाता , जिल्हा अहमदनगर 
हे जाहीर करीत आहेत की , ग्रीन व्ह्यु ई-१ आणि ई-२ बिल्डिंग 
सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , शिर्डी, तालुका राहाता , जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ 
आरएचटी/ एचएसजी/( टीसी)/ ५१२० / २०१८-२०१९ / सन २०१९ , दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१९ असा आहे. 


. 


, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चा कलम १२ (१) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
करण्यात येत आहे . 


क्रमांक प्रशासन -१/ ग्रीन व्यु ए/ गृहनिर्माण /शिर्डी/ २००/ सन 
२०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, राहाता, जिल्हा अहमदनगर 
हे जाहीर करीत आहेत की , ग्रीन व्ह्यु ए बिल्डिंग सहकारी 
गृहरचना संस्था मर्यादित , शिर्डी, तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचटी/ 
एचएसजी/( टीसी)/ ५१२२/ २०१८-२०१९/ सन २०१९, दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०१९ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चा कलम १२ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
करण्यात येत आहे. 


, 


राहाता, १५ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक प्रशासन-१/ साईचिंतन जे आणि के/ गृहनिर्माण/ १ ९ ८ / सन 
२०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, राहाता, जिल्हा अहमदनगर 
हे जाहीर करीत आहेत की , साईचिंतन जे आणि के बिल्डिंग 
सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, निघोज , तालुका राहाता , जिल्हा 


जितेंद्र भुजंगराव शेळके , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , राहाता , 

जिल्हा अहमदनगर . 


राहाता , १५ फेब्रुवारी २०१ ९. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


